शासकीय मुलींचे विशेष पुनर्वसन केंद्र, 
देवनार, मुंबई या संस्थेच्या संरक्षक 
भिंतीच्या बांधकामाकरिता प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०१९/प्र.क.८९/का -८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -१३ सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ: आयुक्‍त, महिला बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे दि.४.७.२०१९ रोजीचे 
पत्र क्र. मबाविआ/बांधकाम/का-१०/२०१९-२०/३३७५ 


प्रस्तावना :- 

शासकीय मुलींचे विशेष पुनर्वसन केंद्र, देवनार, मुंबई या संस्थेत अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, 
१९५६ अंतर्गत सुटका करुन आणलेल्या अल्पवयीन बालिका, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ मधील तरतुदीनुसार काळजी व संरक्षणासाठी बाल कल्याण समितीच्या आदेशाने दाखल करण्यात येतात. 
त्यामुळे सदर संस्था ही संवेदनशील असुन मुलींच्या संरक्षणासाठी संस्थेच्या सभोवताली भक्‍कम व उंच संरक्षक भिंत 
बांधणे आवश्‍यक आहे. त्यानुषंगाने आयुक्‍त, महिला बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये ३४८ 
मीटर लांब आणि ४.२० मीटर उंच इतकी आर. सी. सी. संरक्षक भिंत बांधकामासाठी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकास 
या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्‍त, महिला बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये शासकीय मुलींचे विशेष 
पुनर्वसन केंद्र, देवनार, मुंबई या संस्थेच्या आर. सी. सी. संरक्षक भिंत बांधकामासाठी सादर केलेल्या 
रु.९९,६९,०३०/- AMI लक्ष एकोणसत्तर हजार तीस रुपये फक्त)इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरशासननिर्णयसार्वजनिक बांधकाम विभाग, अर्नापचारिक संदर्भ क्र.३४०/१९/इमा-१ दि.२४.०७.२०१९ 
त्या विभागाने दिलेल्या सहमती नुसार तसेच वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उप-विभाग- 
५, अनुक्रमांक ३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास असलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. सदर बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्र. एक्स-१, २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, 
८००- इतर खर्च, (०१) (०५) इमारतीची दुरुस्ती (२२३५-२२४१ या लेखाशिर्षांतर्गत २७ लहान बांधकामे या 
उद्दिष्टाकरिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाळगृ-२०१९/प्र.क.८९/का -८ 


8. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०१९१६११३५३५९१३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Smita Dattatray) Secon" 


19285 1 8ffc98619187a1 ef6de2dd57c16934e 


1672cc02aa258b08, 


6 

serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 lece461c9dfd9c 
IVa a [ 679b28f98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatk 

Ds 


2019.09.16 11:41:38 +05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई . 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

मा.मंत्री (मव बा वि/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 
मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 


८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११ 


१४ 


१८ 


. प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१०. 


सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 


. प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१२. 
१३. 
.महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
१५. 
१६. 
१७. 


आयुक्‍त , महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 
महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 


सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 
वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७/कोषा-प्रशा-२), नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय, मुंबई -32 


.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 
१९. 
२०, 
२१. 


अधीक्षक, शासकीय मुलींचे विशेष पुनर्वसन केंद्र देवनार, मुंबई. 
सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
निवड नस्ती का-८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


